सन 2022-23 या आर्थिक वर्षामध्ये राष्ट्रीय 
कुष्ठरोग निवारण कार्यक्रमांतर्गत कुष्ठ 
रुग्णांसाठी आवश्‍यक असणाऱ्या पुरक औषधे, 
औषधी-प्रयोगशाळा साहित्य या एकूण २५ 
बाबींची खरेदी करण्यासाठी लेखाश्ीर्ष २२१० 
०६६५, व लेखाशीर्ष २२१० ०९४१ लेखाशीर्ष 
अंतर्गत रुपये १,००,९२,२४७/-( रुपये एक कोटी 
ब्यानऊ हजार दोनशे सत्तेसाळीस फक्त) इतक्या 
रकमेची प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२२/प्र.क्र.१६७/आरोग्य-८ 


१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 


नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 


दिनांक : २० जानेवारी, २०२३. 


१) सहसंचाळक आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई यांचे पत्र क्र. जा.क्र. ७9१६-१७ आसेआ/खरेदी 
कक्ष/सन २०२२-२३/वर्षाकरीता औषधे खरेदीस प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत प्रस्ताव 


/२०२२, दिनांक -२० डिसेंबर २०२२. 


2) सहसंचालक आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षयरोग), पुणे-६ यांचे पत्र क्र. जा.क्र. 
ससंआसे/कुष्ठवक्षय/औ.भा/प्रशा.मंजूरी/कुष्ठरोग/२२-२३/४९०१३-१६/२०२२ 


दिनाक.१९.१२.२०२२. 


३) आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 


यांच्याकडील दिनांक १२.०९.२०२२ रोजीची मान्य टिप्पणी. 


प्रस्तावना:- 


सहसंचालक आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई यांनी त्यांच्या दिनांक 20.92.2022 रोजीच्या प्रस्तावात 
नमूद केल्यानूसार सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये राष्ट्रीय कुष्ठरोग निवारण कार्यक्रमांतर्गत 


कुष्ठरुग्णांसाठी आवश्‍यक असणाऱ्या पुरक औषधे, औषधी-प्रयोगशाळा साहित्य या बाबींची लेखाशीर्ष 
२२१० ०६६५ मधील रुपये. ५३,०७,२७० (BATA लक्ष सात हजार sal सत्तेचाळीस फक्त), व 
लेखाशीर्ष २२१० ०९४१ मधील रुपये. ४७,८४,९७७/- (रुपये सत्तेचाळीस लक्ष चौर्‍्याऐंशी हजार नऊऱो 
सत्त्याहत्तर फक्त) असे एकुण रु.१,००,९२,२४७/-(रुपये एक कोटी AAS हजार दोनशे सत्तेसाळीस 


फक्‍त) इतक्या रकमेच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२२/प्र.क्र.१६७/आरोग्य-८ 


शासन निर्णय :- 

सहसंचालक आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई यांनी त्यांच्या दिनांक 20.92.2022 रोजीच्या पत्रान्वये 
सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये राष्ट्रीय कुष्ठरोग निवारण 
कार्यक्रमांतर्गत कुष्ठरुग्णांसाठी आवश्‍यक असणाऱ्या पुरक औषधे, औषधी-प्रयोगशाळा साहित्य या 
बाबींची लेखाशीर्ष २२१० ०६६५ मधून रुपये. ५३,०७,२७०/- (रुपये.त्रेपन्न लक्ष सात हजार दोनशे 
सत्तेचाळीस फक्त), व लेखाशीर्ष २२१० ०९४१ मधून रुपये. ४७,८४,९७७/- (रुपये सत्तेचाळीस लक्ष 
ARTA हजार नऊरो सत्त्याहत्तर फक्त) असे एकुण रुपये १,००,९२,२४७/-(रुपये एक कोटी ब्यानऊ 
हजार दोनशे सत्तेसाळीस फक्त) इतक्या रकमेच्या खरेदीस परिच्छेद क्र.०३ खालील नमुद केलेल्या 
अटींच्या अधिन राहुन प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर खरेदीसाठीचे विवरणपत्र 
खालीलप्रमाणे आहे. 


विवरणपत्र 
अ- अनुदानाचा तपशिल 


(रक्‍कम रुपये) 
अ.क्र अनुदानाचा स्त्रोत अर्थसंकल्पीय अनुदानाचा । एकूण खरेदीची 
राज्य अनुदान सन २०२२-२३ | तपशिल रक्‍कम रुपये 
षि लेखाशिर्ष क्र.२२१००६६५ ५८,९७,००० ५३,०७,२७०/- 
२१-पूरवठा व सामग्री 
२ लेखाशिष क्र.२२१००९४१ ४७,८५,००० ४७,८४,९७७/- 
२१-पूरवठा व सामग्री 
एकूण १,०६,५५,००० १,००,९२,२४७/- 
ब- प्रस्तावित खरेदीचा तपशिल 
(अंदाजित रक्‍कम रुपयांत) 
अ. | लेखाशिर्ष । संख्या | खरेदीची 
म औषधे / साहित्याचे नांव संख्या । दर प्रती नग एकूण 
क्र. । क्रमांक एकूण किंमत 
Adhesive Plaster Cotton based (Hypo 
allergic) 10 cm * 5 Mtr Roll ae oo 1१20) 
2 Rolled Cotton bandage 15 cm * 4 mtr 31000 11 341000 
3 Rolled Cotton bandage 10 cm * 4 mtr 29000 7.4 214600 
| 4 | 32100665 Elastic Crape Bandage 10 cm * 2.75 mtr 8000 26 208000 
5 Elastic Crape Bandage 15 cm * 2.75 mtr 7000 35 245000 
| 6 | Clotrimazole Lotion 1%, 15 ml 10000 4.5 45000 
7 Framyxetin Sulphate Cream 30 gm 30000 26 780000 
| 3 | Tab. Prednisolone 10 mg 215000 0.81 174150 
| 9 | White Petrolium Jelly 1 kg 3000 143 429000 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२२/प्र.क्र.१६७/आरोग्य-८ 


10 Povidone lodine Ointment 5% w/v, 15 gm 60000 6.3 378000 
11 Ciprofloxacin Eye/ Ear Drop 5 ml 20000 5.1 102000 
12 Cap. Thalidomide 100 mg 13000 45 585000 
13 Cap. Rifampicin 150 mg 40000 1.48 59200 
14 Cap. Rifampicin 450 mg 30000 7.156 214680 
15 Cap. Rifampicin 600 mg 79900 oe | 639200 
16 Tab. Vitamin B Complex NFI 300000 0.25 75000 
17 Tab. Paracetamol 500 mg 231000 0.29 66990 
18 Cap. Omeprazole 20 mg 190000 0.39 74100 
19 Diclofenac Gel 30 gm 30000 5.35 160500 
20 Tab. Amoxy + Clavunate 625 mg 75000 4.45 333750 
21 Tab. Cetrizine HCL 10 mg 160000 0.11 17600 
22 Absorbent Cotton Wool 500 gm 6500 101 656500 
23 Hydrogen Peroxide IP 500 ml 2465 22.1 54476.5 
24 | 22100941 | Absorbent Surgical Gauze 50 cm * 18 mtr 12000 92 1104000 
25 Bandage Cloth as per schedule F-Il THAN 9000 330 2970000 
100cm * 20 mtr 
एकूण 10092246.5 


०२. सदर खरेदीसाठी अंदाजे रुपये १,००,९२,२४७/-(रुपये एक कोटी ब्यानऊ हजार दोनठो 
सत्तेसाळीस फक्त) इतका खर्च अपेक्षित असुन सदरचा खर्च लेखाशीर्ष-२२१० ०६६५, खालील रुपये 
५८,९७,०००/- व लेखाशीर्ष-२२१० ०९४१ खालील रुपये ४७,८५,०००/-असे एकुण रुपये 
१,०६,५५,०००/-इतक्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येणार आहे . वरील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने 
सहसंचालक आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई यांनी सहसंचालक, आरोग्य सेवा,(खरेदी कक्ष), पुणे ०६ 
यांच्या स्वाक्षरीने राष्ट्रीय कुष्ठरोग निवारण कार्यक्रमांतर्गत, सन २०२२-२३, प्रशासकीय मान्यतेच्या 
प्रस्तावासाठी सादर करावयाची प्रमाणपत्रे (परिशिष्ट-अ) व विनियोग प्रमाणपत्र प्रमाणित केळे आहे. 
तसेच सदर प्रस्तावास आयुक्‍त, आरोग्य सेवा आयुक्‍तालय,मुंबई यांनी त्यांच्या दि.१२.०९.२०२२ रोजीच्या 
टिपणी अन्वये मान्यता दिलेली आहे. 


०३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार खालील 
अटींच्या अधीन राहून सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) सदरहू औषधांची आवश्‍यकता खातरजमा/मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


२) सदरहू औषधांचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी 
करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / 
अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा (8०011०8 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२२/प्र.क्र.१६७/आरोग्य-८ 


specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल san रितीने तयार केलेले 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 

३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, 
दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार विहित 
पध्दतीने खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती 
दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित 
पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) असलेल्या वस्तुंचीच 
खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


७) सदर खरेदीसाठी अंदाजे रुपये. १,००,९२,२४७/- (रुपये एक कोटी AAG हजार दोनशे 
सत्तेसाळीस wed) इतका खर्च अपेक्षित असुन सदरचा खर्च राष्ट्रीय कुष्ठरोग निवारण 


कार्यक्रमांतर्गत, सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता, लेखाज्ीर्ष- २२१० ०६६५, खालील रुपये 


५८,९७,०००/- व लेखाशीर्ष-२२१० ०९४१ खालील रुपये ४७,८५,०००/- इतका मंजुर असलेल्या 
एकूण रुपये १,०६,५५,०००/- इतक्या रकमेतून भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय 
मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती 
(Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


८) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


९) सदर बाबींवरील खर्च सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षातील मंजुर व शिल्लक अनुदानातुन व प्रशासकीय 
मान्यतेच्या मर्यादेत करण्यात यावा. 


१०शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला उपविभाग-दोन 
मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२२/प्र.क्र.१६७/आरोग्य-८ 


११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेशा निर्गमित करण्यात 
यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी -२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ 
दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


०४. उपरोक्त परिच्छेद क्र.०३ मधील अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व 
खरेदी नियमानुसार व आवऱ्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी, आरोग्य सेवा 
संचाळनालय व सहसंचालक आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षयरोग) , पुणे-६ यांची राहील. 


०५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 


og. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२१५११२८३१२८१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VUAYKUMAR 
LAXMANRAO 


LA H A N EF DN: न, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PLANNING DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6 

V | J AY KU M A R b380c78f1 1ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6 
A71DA717A6A7250, 


[ AX M AN R AO serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF 
5955AAFSDCBFDD2C053872C04B5E467 1EF77 
EC30, cn=LAHANE VUAYKUMAR LAXMANRAO 

Date: 2023.01.20 16:41:25 +05'30' 


(वि.ल.लहाने) 
सह सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
) सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
) सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
) 
) 
) 
) 


AD 


AN 


ee 


o~ 


धु 


सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

qo) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

११)अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


£93) 


S 


(३ 


vo 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


